RNI No.MAHBIL / 2009/ 35574 


ala 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण 

विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक १४ ] 


गुरुवार , जुलै ४, २०१९ / आषाढ १३, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक १ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले 

महाराष्ट्र 

जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


जिल्हाधिकारी , पालघर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक न.प्रशासन / क -१/ टे-१/ अध्यक्ष निवडणूक / न.पं ., तलासरी / कावि /१९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगरपंचायती ( अध्यक्ष 
पदाची निवडणूक ),( सुधारणा) नियम , २०० ९ मधील नियम ७( क ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, जिल्हाधिकारी, पालघर या प्रगटनाद्वारे 
असे जाहीर करतो की , पालघर जिल्ह्यातील तलासरी नगरपंचायतीच्या दिनांक २१ जून २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये 
खालील उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत : 


अ.क्र 


नगरपंचायतीचे 


अध्यक्षाचे 


पत्ता 


नाव 


नाव 


शेरा ( जर जागा राखीव 
असेल तर कोणासाठी) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


तलासरी 


श्रीम. स्मिता सुरेश वळवी 


मु . 

पो . तलासरी ( हाडळपाडा) , 
ता . तलासरी, जि . पालघर 


खुला प्रवर्ग ( महिला ) 


पालघर , 
दिनांक ४ जुलै २०१ ९. 


डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी, पालघर . 


भाग एक - अ-( को.वि.पु.) - १९-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ४, २०१९/ आषाढ १३, शके १९ ४१ 


BY THE COLLECTOR OF PALGHAR 


Order 


No.MUN /DESK 1 / T.1/President Election /N.P ., Talasari/WS /19.— In exercise of the power vested 
in section 7 ( A ) of the Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats (President Election ) 
(Amendment) Rules, 2009 , I, Collector, Palghar,hereby publish thename of the following person who has 
been declared elected as President of the Nagarpanchayat, Talasari, by the process of Presidential 
Election held on 21st June , 2019 - 


Sr. No. 


Name of President 


Address 


Name of 
Nagarpanchayat 


Remark 
(Whethers seat is 
reserved if so for 

whom ) 

(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 1 ) 
1 


Talasari 


Shrim . Smita Suresh Valvi 


General (Female ) 


At. Post. Talasari 

(Hadalpada), 
Taluka Talasari, 
District Palghar 


Palghar, 
dated the 4th July 2019 . 


DR . PRASHANT NARNAWARE , 

Collector, Palghar. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ४, २०१ ९/ आषाढ १३, 


शके १ ९ ४१ 


३ 


जिल्हाधिकारी, पालघर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक न.प्रशासन / क -१/ टे -१/ उपाध्यक्ष निवडणूक/ न.पं., तलासरी / कावि /१९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९ ६५ मधील कलम ५१ अ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, जिल्हाधिकारी, पालघर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो 
की , पालघर जिल्ह्यातील तलासरी नगरपंचायतीच्या दिनांक २१ जून २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार 
उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत : 


अ.क्र 


नगरपंचायतीचे 


उपाध्यक्षाचे 


पत्ता 


शेरा ( जर जागा राखीव 
असेल तर कोणासाठी) 


नाव 


नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


तलासरी 


श्री . सुरेश दामा भोये 


मु . पो . ईभाडपाडा, 
ता . तलासरी, जि . पालघर 


पालघर , 
दिनांक ४ जुलै २०१९ . 


डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी , पालघर . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ४, २०१९/ आषाढ १३, शके १९ ४१ 


BY THE COLLECTOR OF PALGHAR 


Order 


No. MUN /DESK 1/ T.1 /Dy. President Election /N.P ., Talasari/WS /19.— In exercise of the power 
vested in section 51A of theMaharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships , 
Act, 1965, I, Collector, Palghar, hereby publish the name of the following person who has been declared 
elected as Vice President of the Nagarpanchayat, Talasari , by the process of Deputy Presidential Election 
held on 21st June , 2019 - 


Sr. No. 


Address 


Name of 
Municipal 


Name of 
Deputy President 


Remark 
(Whethers seat is 
reserved if so for 

whom ) 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Talasari 


Shri Suresh Dama Bhoye 


(4 ) 
At. Post . Ibhadpada 

Taluka Talasari, 
District Palghar 


Palghar, 
dated the 4th July 2019 . 


DR . PRASHANT NARNAWARE , 

Collector, Palghar. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004, EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


. 


